रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील 
अस्तित्वातील प्रजिमा-८० च्या आखणीमध्ये 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१५ जुले, २०२१ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३७/१३३७, दि.०७/०५/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्‍यातील अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग -८० या रस्त्याची आखणी 
व लांबी बदलण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावर गावातील मुलांना बिरवाडी येथे शाळेत जाण्यास सुकर व्हावे. तसेच सदर 
रस्त्यावर लोकांना बाजारहाट करण्यासाठी ऊसर हे गांव जवळचे असल्यामुळे सदर प्रजिमाची आखणी 
बिरवाडी ते तांबडीवाडी जी मिसींग आहे ती बदलून त्या ऐवजी चणेरा-बिरवाडी-पांगळोली ऊसर ते 
ऊसर फाटा- तांबडीवाडी-सवाणे-मोहरे रस्ता अशी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्‍यातील प्रजिमा-८० च्या आखणी मध्ये खालील प्रमाणे बदल 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | आखणी आखणी बदल 
रस्त्याचा व बदल केल्यानंतरचे 
क्रमांक लांबी केल्यानंतर नाव व क्रमांक 

एकूण लांबी 

(कि.मी) 

7 पुर्वीची नाव :- चणेरा - | प्रमुख ०/००ते २१/५००) | २१.५०० नवीन नाव :- चणेरा - 
बिरवाडी-पांगळाली- जिल्हा कि.मी. बिरवाडी-पांगळाली 
तांबडीवाडी-सवाणे-मोहरे मार्ग-८० ऊसर ते ऊसर फाटा- 
रस्ता. तांबडीवाडी-सवाणे- 
लांबी - 22.400 कि.मी मोहरे रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५२/नियोजन-२ 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-८० 


नामाभिधान 
केल्यांनतर प्रजिमा- 
८० ची लांबी मुळ 
लांबी-२२.५०० कि.मी. 
नवीन लांबी २१.५०० 
कि.मी. 

(२२.५००- 
29.400=9.00 
कि.मी. घट) 


एकूण 


२१.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१११४.५४ - १.००) म्हणजेच 


१११३.५४ कि.मी. होईल 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०७२०१८३२२९४४१८ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Pub 
Works Department, postalCode=4000: harashtra, 
.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1e3bf66d 6143281 4dbS 
8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Patil 


lic 


Date: 2021.07.20 17:35:21 +05'30" 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) जिल्हाधिकारी,रायगड. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.५२/नियोजन-२ 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


& 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


